बृहत आराखडा तयार करण्यासंदर्भातील 
कार्यवाहीबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-४७२४/प्र.क्र.५८२/एसएम- २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा - 
आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. शिसं/माध्य/स्वयंअर्थ/बृहत आराखडा/ २०२४- 
२५/एस-४, दि. ०६.०८.२०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्थित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ व महाराष्ट्र स्वयं 
अर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) नियम, २०२० अंतर्गत स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर नवीन झाळा 
स्थापन करणे तसेच विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. 
त्यानुसार, नवीन शाळा सुरू करणे व विद्यमान शाळांचा दर्जावाढ करण्याकरीता मान्यता देण्यात येते. 
स्वयंअर्थसहाय्थित तत्वावर शाळांना मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. सदर Bear सर्व भागात समसमान 
विखुरलेल्या नाहीत. दुर्गम भागात झाळांची संख्या कमी आहे तर शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर शाळा 
आहेत. अशाप्रकारे शाळांचे असमान वितरण झालेले दिसून येते व व्यावसायीक ठिकाणी शाळा 
उघडण्याकडे कल दिसून येतो. त्यामुळे, महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियम) अधिनियम, 
२०१२ अंतर्गत नवीन झाळा सुरू करणे व विद्यमान शाळांचा दर्जावाढ करण्याकरीता शाळांचा बृहत आराखडा 
तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन seal :- 


महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियम) अधिनियम, २०१२ अंतर्गत नवीन शाळा सुरू करणे 
व विद्यमान शाळांचा दर्जावाढ करण्याकरीता शाळांचा बृहत आराखडा तयार करताना खालील बाबीचा विचार 
करण्यात यावा. :- 

१. शौक्षणिक विभागांचे दोन विभाग करण्यात यावेत शौक्षणिकदृष्टया प्रगत व शौक्षणिकदृष्ट्या मागास. 

(ज्या भागात शाळा संख्या, विद्यार्थी संख्या, पीटीआर यावरुन विभाग शौक्षणिकदृष्टया प्रगत/मागास ठरवता 

येतील.) 

२. संस्थेस शैक्षणिकदृष्टया प्रगत भागात शाळा स्थापन करावयाची असल्यास शौक्षणिकदृष्ट्या मागास 

भागामध्ये शाळा स्थापन करणे अनिवार्य करावे. शासनाकडून परवानगी देताना परवानगी सदर दोन्ही 

भागासाठी असावी व परवानगी मिळाल्यानंतर दोनही ठिकाणी शाळा सुरळीतपणे चालविणे बंधनकारक 

करावे. 

३. एखादया भागामध्ये पर्याप्त शाळा संख्या असल्यास सदर भाग अतिप्रगत म्हणून नमूद करावा व सदर 

भागात नवीन शाळांना परवानगी नसावी. 

४. अस्तित्वात असलेल्या शाळेजवळ नवीन शाळेस परवानगी देवू नये तथापि अस्तित्वात असलेल्या शाळेची 

शैक्षणिक कामगिरी समाधानकारक नसल्यास सदर ठिकाणी नवीन शाळेस परवानगीचे अधिकार शासनास 

असावेत. 

५. शौक्षणिकदृष्टया मागास भागामध्ये (प्रोत्साहन क्षेत्र शाळा स्थापन करण्यासाठी जागेचे क्षेत्रफळ, 

मुदतठेव, इ. मध्ये काही अंशी शिथीलता देवून प्रोत्साहन देणे योग्य राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-४७२४/प्र.क्र.५८२/एसएम- २ 


६. परवानगी दिलेल्या शाळांवर नियंत्रणासाठी पर्यवेक्षकीय यंत्रणा सक्षम बनवणे, सदर शाळांची वेळोवेळी 
तपासणी करणे, इ. बाबी करता येतील. 

७. शौक्षणिकदृष्टया प्रगत भागात शाळा स्थापन करण्यासाठीचे निकष सक्‍त असावेत. 

८. प्रस्ताव सादर केलेल्या ठिकाणी शाळेची गरज आहे का याबाबत स्थानिक प्राधिकरण व क्षेत्र स्तरीय 
प्राधिकरणाचा स्पष्ट अहवाल घेणे व त्यानुसार निर्णय घेणे उचित राहील. 

९. कुठल मनुष्यबळाचा उल्लेख व आकारण्यात येणाऱ्या फी बाबत नियंत्रण आवश्‍यक असावे तसेच शासन 
उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असावे. 

१०. व्यावसायीक दृष्टीकोन समोर ठेवून बहुतांश व्यवस्थापन शाळा सुरु करीत आहेत, शैक्षणिक गुणवत्ता 
हा दृष्टीकोन असण्यास प्रोत्साहन दयावे. व्यापारीकरण होवू न देण्यासाठी उपाययोजना वेळोवेळी करणे 
AMAA आहे. 

११. दर दहा वर्षानी पुनरावळोकन करुन सदर नियमांत बदल करण्याचा अधिकार शासनास राहील. 


२. तसेच, स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांचा बृहत आराखडा अहवाल तयार करण्यासाठी खालीलप्रमाणे १३ 
सदस्यीय समिती गठित करण्याकरीता याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र समिती पदनाम 
a ae आयुक्‍त (शिक्षण) अध्यक्ष 
२ शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) सदस्य 
३ शिक्षण संचालक, (प्राथमिक) सदस्य 
8 विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व ८) सदस्य 
4 श्रीम. संगीता राजनकर, (एमआरसॅक, नागपूर) सदस्य 
& श्रीम. सरोज जगताप (एमपीएसपी, मुंबई) सदस्य 
श्रीम. जागृती धर्माधिकारी सदस्य 
श्रीम. Yaar त्रिगुणाईत, पुणे सदस्य 
९ श्री. अशोक मुंडे, बीड सदस्य 
।___१० ___| प्राचार्य, श्रीमती सुलोचनादेवी सिंघानिया स्कूल, मुंबई सदस्य 
शिका १ स्वामी शिक्षण संस्था प्रतिनिधी सदस्य 
१२ रयत शिक्षण संस्था प्रतिनिधी सदस्य 
१३ सह संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) सदस्य-सचिव 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१४१११२५२७४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VIVEK GULABRAO 
SAPKAL 


(विवेक सपकाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक एमआयएस-४७२४/प्र.क्र.५८२/एसएम- २ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे खाजगी सचिव 

४. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

६. शिक्षण संचालक, (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. विभागीय सर्व शिक्षण उपसंचालक, सर्व विभाग. 

९. श्रीम. संगीता राजनकर, (एमआरसॅक, नागपूर) 

१०. श्रीम. सरोज जगताप (एमपीएसपी, मुंबई) 

११. श्रीम. जागृती धर्माधिकारी. 

१२. श्रीम. सुदर्शना त्रिगुणाईत, पुणे. 

१३. श्री. अशोक मुंडे, बीड. 

१४. प्राचार्य, श्रीमती सुलोचनादेवी सिंघानिया स्कूल, मुंबई. 

१५. स्वामी शिक्षण संस्था प्रतिनिधी. 

१६. रयत शिक्षण संस्था प्रतिनिधी. 

१७. निवडनस्ती (५८२/२०२४/एसएम-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


